सन 2020-29 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार या योजनेस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणे व योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी ₹१०० कोटी निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


संदर्भ : 

१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२०. 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०२०- आरकेव्हीवाय, दि. १२/०५/२०२० 

३. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) २८ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही-०१२०/ 
प्र.क्र.१४/१४-अ, दि. १९/०३/२०१९, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. ०९/१०/२०२०. 

५. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. २३/१०/२०२०. 

६. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ११/१२/२०२०. 

७. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ०५/०२/२०२१. 

८. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. १२/०३/२०२१. 

९. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५/०३/२०२१. 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal ९४११ केंद्र 
शासनाने संदर्भाकित दि. १२/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता केंद्र हिस्याचा ₹ २८६.८६ कोटी 
निधी (सर्वसाधारण ₹२२६.९६ कोटी, अनुसूचित जाती ₹३४.५५ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹२५.३५ कोटी) व त्या 
समरुप राज्य हिस्याचा ₹१९१.२४ कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹१५१.३० कोटी, अनुसूचित जाती ₹२३.०३ कोटी व 
अनुसूचित जमाती ₹१६.९० कोटी) मिळून एकूण ₹४७८.१० कोटी निधीचे नियतवाटप महाराष्ट्रास मंजूर केले आहे. 
कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या 
परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत योजनेचा सन २०१९-२० मधील पुनजिवित निधी, सन २०२०-२१ करिता केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा निधी व योजनेसाठी उपलब्ध असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत 
रु.२१३.२३ निधीच्या मर्यादेत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेची अंमलबजावणी करण्यास 
दि. २३/१०/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (संदर्भ क्र. ५) प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WAR योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने दि.०९/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
(संदर्भ क्र. ४ राज्यास पहिल्या हप्त्यात वितरीत केलेला सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिताचा केंद्र हिस्या ₹ ७९.१२ कोटी 
व त्या समरुप राज्य हिस्या ₹५२.७४ कोटी निधी sya एकूण ₹१३१.८६ कोटी निधीपैकी रु. १३१.४८ कोटी (केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


हिस्सा रु.७८.७४ कोटी + राज्य हिस्सा रु. ५२.७४ कोटी ) निधी अनुक्रमे दि.११/१२/२०२० व दि. ०५/०२/२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये (संदर्भ क्र. ६ व ७) आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला असून रु. ३८ लाख 
निधीचे वितरण अद्याप बाकि आहे. 

केंद्र शासनाने दि.१२/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचा रु.९९.६२ कोटीचा दुसऱया 
हप्ता राज्यास वितरीत केलेला आहे. सदर केंद्र हिस्स्याचा रु. ९९.६२ कोटी आणि, पहिल्या हप्त्यातील वितरण 
बाकी असलेला केंद्र हिस्स्याचा रु. ३८ लाख निधी असा फक्त केंद्र हिस्स्याचा एकूण रु. १००.०० कोटी निधी 
वितरणास वित्त विभागाने मंजूरी दिली असून सदर निधीच्या वितरणाची तसेच, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - 
TAR योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दुसऱया हप्त्यात प्राप्त झालेल्या निधीच्या अनुषंगाने योजनेस 
अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार -योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१४०.७९ कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. तथापि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -रफ्तार योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्राप्त 
दुसर्‍या हप्त्यातील निधीच्या अनुषंगाने या योजनेस सन २०२०-२१ करिता रु.२४०.४१ कोटी (रुपये दोनशे 
चाळीस कोटी एक्केचाळीस arg फक्त) निधीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ १००.०० कोटी निधी (रुपये 
शंभर कोटी फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी 
क्र केंद्र हिस्सा 
i १०० 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - THAR - सर्वसाधारण 


दुसरा हप्ता ₹९९.६२ कोटी + पहिल्या 
राकृवियो (Normal RKVY) as pu 


हप्त्यातील उर्वरित रु.३८ळलाख) 


३. परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफतार या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्याचा 
₹१०० कोटी (रुपये शांभर कोटी फक्त) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र हिस्स्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


षु. 


१०. 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च 
(००) (०९) कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) 
(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य 


सर्वसाधारण 


. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ १०० कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 


वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹१०० कोटी निधी कोषागारातून 
आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
(PLA) मध्ये जमा करावा, या निधीचा प्रकल्प निहाय वितरणाचा आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २००७-०८ पासून सन २०१९-२० पर्यंत विविध विभागांना वितरीत 


केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 


. या शासन निर्णयान्वये केवळ “सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व विभागांनी 


/ अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 


. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 


खात्यावर थेट लाभ SETAE (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


. हाझासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५/०३/२०२१ नुसार विहीत 


केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२७/२०२१/व्यय-१, 
दि.३१/०३/२०२१, अन्वये, दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


११.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११६०६४९६२०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant Andge : 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव GAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
qo. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

११. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

१७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२२. सहायक संचालकी (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२५. निवड नस्ती. 


०८ “७ AD OO 


ae 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


